दिनांक ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या/ 
होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची 
काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन 
सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.विभशा-२०२४/प्र.क्र.२१६/विजाभज-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- २७ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ:- शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. वेतन-२०२२/प्र.क्र.१३/सेवा-३, दि.२८.०६.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


शासन परिपत्रक, संदर्भ क्र.२ अन्वये दि.३० जून रोजी सेवानिवृत्ती झालेल्या किंवा होणाऱ्या राज्य 
शासकीय कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित 
करण्याबाबत मार्गदर्शक सुचना वित्त विभागाने निर्गमित केल्या आहेत. सदर सुचना इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभागांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या खाजगी अनुदानित विजाभज प्रवर्गाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व 
उच्च माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी असलेल्या 


निवासी आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन परिपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना इतर मागास बहुजन कल्याण 
विभागांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या खाजगी अनुदानित विजाभज प्रवर्गाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी असलेल्या निवासी 


आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागु करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत. 


२. दि.३० जून रोजी सेवानिवृत्ती झालेल्या किंवा होणाऱ्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत 
चालविण्यात येणाऱ्या खाजगी अनुदानित विजाभज प्रवर्गाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
निवासी आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी असलेल्या निवासी 
आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात 
घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत विभागाच्या संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयांनी संदर्भाधीन 


परिपत्रकातील सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः विभशा-२०२४/प्र.क्र.२१६/विजाभज-१ 


३. सदरहू शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२४०९२७१६०६३२२७३४ असा आहे. सदर झासन निर्णय 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने 


KAILAS TARACHAND : 
SALUNKE टॅ 


(कैलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
३. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
४. प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग (सवी. 
५. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (सवी. 
६. सर्व जिल्हा कोषागार, अधिकारी 
७. कक्ष अधिकारी (विजाभज-१ ते ५), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मा मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१०. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्विय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती / विजाभज-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


